उपसंचालक, आरोग्य Val, अकोला मंडळ, 
अकोला अंतर्गत जिल्हा आरोग्य अधिकारी 
वाशिम व बुलढाणा ही २ अस्थाई पदे पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः Tesi २०१८/ प्र.क्र.३०८/ आरोग्य -3 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
गो.ते.रुग्णालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: २७ नोव्हेंबर, २०१८ 


वाचा - 
१) शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक-पदआ- २०१७/प्र.क्र.१५६/आरोग्य-३, 
दिनांक- २०.०१.२०१८. 
२) आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे/कक्ष-१/वर्ग-१/टे- 
५/अस्थाईपदे/जिआअसं /न.क्र.१/३६६२-६४/१८, दिनांक- २३.१०.२०१८. 


शासन निर्णय- 

उपरोक्त संदर्भाधीन अ.क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये उपसंचालक, आरोग्य सेवा, अकोला 
मंडळ, अकोला अंतर्गत जिल्हा आरोग्य अधिकारी संवर्गातील (१) जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा 
परिषद, वाशिम (२) जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, बुलढाणा या २ अस्थाई पदांना 
दि.०१.०१.२०१८ ते दि.२८.०२.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


२. आता या झासन निर्णयान्वये जिल्हा आरोग्य अधिकारी संवर्गातील (१) जिल्हा आरोग्य 
अधिकारी, जिल्हा परिषद, वाशिम (२) जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, बुलढाणा या २ 
अस्थाई पदांना दि.०१.०३.२०१८ ते दि.२८.०२.२०१९ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


३. सदर पदांवरील खर्च खालील लेखाशिर्षातून खर्ची घालण्यात यावा आणि हा खर्च सन २०१८- 
२०१९ या वर्षाकरीता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक-आर-१ 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०१ - नागरी आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा 


शासन निर्णय क्रमांक पदआ २०१८/ प्र.क्र.३०८/आरोग्य-३, 


११० - रुग्णालये व दवाखाने 
११० -७ - पंचवार्षिक योजनाअंतर्गत योजना- 


राज्य योजनाअंतर्गत योजना 


(०६)(०१) - मुसफल क्षेत्रातील अध्यापनेतर शासकीय रुग्णालये (२२१० ०३६२) 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक,दिनांक- ०५.०३.२०१८ 
व दि.०८.०१.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार 


निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८११२७१२०४३०००१७ असा आहे. हा BST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Digitally signed by Roshani 


j Dinesh Kadam Patil 
Ros hani DN: CN = Roshani Dinesh 
, Kadam Patil, C = IN, S = 
D | n es h Maharashtra, O = 
Government Of Maharashtra, 


Kadam Pati| ou= Pubic Heatth 


Department 
Date: 2018.11.27 15:54:27 
+05'30' 


(रो.दि.कदम पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा PAI, AKA आरोग्य अभियान, मुंबई 
संचालक, आरोग्यसेवा, मुंबई. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा(रुग्णालये), मुंबई. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा(अर्थ व प्रशासन), पुणे. 


. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, अकोला मंडळ, अकोला. 
. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, वाशिम/बुलढाणा. 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, वाशिम/बुलढाणा. 

.. 


वित्त विभाग,(व्यय-१३) मंत्रालय,मुंबई. 


१०.कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/सेवा-५/अर्थसंकल्प,सा.आ.वि.मंत्रालय,मुंबई. 
११.निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


